बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२ (२)/रस्ते दर्जोन्न्ती -बुलडाणा /२०२२/४४३६, दि.१४/१०/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


quad करावयाची 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ । साखळी क्रमांक | एकूण लांबी दर्जोन्नती 
(कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 
(च! Aas ते गुंजाळा रस्ता.  । ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३४ 
२. ।अंचरवाडी ते गवळीबाबा ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३५ 
रस्ता. 
अंचरवाडी ते डोडा रस्ता. | ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३६ 
मंगरुळ ते शहोळगाव आटोळ | ०/०० ते ४/५०० ।४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३७ 
रस्ता. 
५.  ।मेराबु.ते प्रजिमा -३३ ला | ०/०० ते १/०० _।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३८ 
जोडणारा रस्ता. 
६. वसंत नगर जोड रस्ता. ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९/नियोजन-२ 


७. मिसाळवाडी ते शहोळगाव ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४० 
आटोळ रस्ता. 

८. | मिरा चौकी प्रजिमा-३१ते  । ०/०० ते ५/२०० । ५.२० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४१ 
रताळी रस्ता. 

९. अंचरवाडी ते भरोसा रस्ता. | ०/०० ते ७/२०० | ७.२०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४२ 

१०. | चंदनपूर ते रताळी रस्ता. | ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४३ 

ष्य अंत्रीखेडेकर ते तपोवन देवी | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४४ 
मंदिर रस्ता. 

१२. । भरोसा ते काळोनावाडी ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४५ 
रस्ता. 

१३. | आमखेड ते माळखेड रस्ता. | ०/०० ते २/८०० | 2.200 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४६ 

१४. | आमखेड ते रानअंत्री रस्ता. | ०/०० ते २/५०० । 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४७ 

१५. ।कोलारा ते तपोवन देवी ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४८ 
मंदिर रस्ता. 

१६. । भालगाव ते मलगी रस्ता. ०/०० ते ३/३०० ।३.३०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४९ 

१७. । डोगरगाव ते कासारखेड ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५० 
रस्ता. 

१८. | पाटोदा ते रामा 298 ला ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५१ 
जोडणारा रस्ता. 

१९. | भालगाव ते औद्योगिक क्षेत्र | ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५२ 
चिखली रस्ता. 

२०. । पळसखेड दौलतते ०/०० ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५३ 
भानखेड रस्ता. 

२१. | पाटोदा ते भरोसा भरोसी ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५४ 
रस्ता. 

२२. | एकलारा ते पाटोदा रस्ता. ।०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५५ 

२३. | ]ोलगाव जहा ते खैरव फाटा | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५६ 
रस्ता. 

२४. | ]ोलगाव जहा ते कोळारा | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५७ 
रस्ता. 

२५. | भानखेड ते ales रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५८ 

२६. | भानखेड ते जांभोरा रस्ता | ०/०० ते ७/०० _। ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५९ 

२७. । मकरध्वज खंडाळा ते ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६० 
औद्योगिक क्षेत्र चिखली 
रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९/नियोजन-२ 


२८. । प्र.रा.मा.-१३ ते भानखेड ते । ०/०० ते ८/०० | ८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६१ 
रा.मा.-२२८ ला जोडणारा 
रस्ता. 

२९. ।गोद्री ते मल्हारवाडी रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६२ 

३०. ।गोद्री ते भोकर रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६२३ 

३१. | तांभुलवाडी ते गजानन ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
महाराज मंदिर रस्ता. 

३२. | धानोरी ते थार रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६५ 

33. | चांधई ते भोगावती रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६६ 

३४. ।गोद्रीते भोगावती रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६७ 

३५. | साकेगाव ते भोकर रस्ता. । ०/०० ते १०/०० ।१०.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६८ 

३६. | घानोरी ते सारशिव फाटा | ०/०० ते ९/०० ।९.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 
रस्ता. 

३७. । सावरखेड खु. तेइसोली ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७० 
रस्ता. 

३८. | पांढरदेव ते भरोसा भरोसी | ०/०० ते ३/८०० |।३.८०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७१ 
रस्ता. 

३९. ।मकरध्वज खंडारा ते शोळुद | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२ 
रस्ता. 

४०. । पांढरदेव ते मानमोड ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२३ 
घानमोड रस्ता. 

४१. | साकेगाव ते अंत्री कोळी ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७४ 
रस्ता. 

४२. | पांढरदेव ते महीमळ रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७५ 

४३. ।तेलाराते पेट रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७६ 

४४. | ]ोलुद ते शिदी हराळी रस्ता. | ०/०० ते ३/००  ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७७ 

४५. ।मालगणी ते पळसखेड ०/०० ते 3/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७८ 
जयंती रस्ता. 

४६. । इसोली ते हराळ खेड रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७९ 

४७. ।पेठते गोकुळ नगर रस्ता. | 0/ood १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८० 

४८. | मालगणी ते वळती रस्ता. । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८१ 

४९. | साकेगाव ते रायपूर रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८२ 

५०. ।वाघापूर ते रायपूर रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८३ 

५१. | सावरगाव डुकरे ते रायपूर । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८४ 
रस्ता. 

५२. ।मालगणी ते सातगाव भुसारी | ०/०० ते ५/०० |।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८५ 
रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९/नियोजन-२ 


५३. | इसोली ते धोत्रा नाईक ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८६ 
रस्ता. 

५४. | ]ोलुद ते सवणा रस्ता. ०/०० ते ७/०० । ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८७ 

५५. | HPSS GT टाकरखेड हेलगा | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८८ 
रस्ता. 

५६. ।अमडपूरते डासाळा रस्ता. | ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८९ 

yo. | मोहदरी ते मेडसिंगा रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९० 

५८. | टाकरखेडमु. ते करतवाडी | ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९१ 
रस्ता 

५९. | टाकरखेडमु. ते मंगळूर ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९२ 
नवघरे रस्ता. 

६०. | ऐनखेड ते कतरवाडी रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९३ 

६१. । ऐनखेड ते वरखेड रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९४ 

६२. अंत्रीकोळी र. ते सावरगाव | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९५ 
डुकरे रस्ता. 

६३. | येवता ते कोनड रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९६ 

६४. । कोटोडाते गांगलगाव रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० । 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९७ 

gy. | erases ते अमोना । ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९८ 
रस्ता. 

६६. ।मैरा बु. हिवरा गडलिंग ०/०० ते ५/५०० | ५.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९९ 
रस्ता. 

६७. | सोनेवाडी ते दत्तमंदिर रस्ता | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०० 

६८. | सोनेवाडी ते वाघापूर रस्ता. | ०/०० ते ४/०० |।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०१ 

६९. | सोनेवाडी ते पांगरी रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०२ 

७०. । सोनेवाडी ते मालगणी रस्ता. | ०/०० ते ८/०० ।८.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०३ 

७१. | देवदरी ते भरोसा भरोसी ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०४ 
रस्ता. 

७२. ।तोरणवाडा ते अमडापूर ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०५ 
रस्ता. 

७३. | दिवठाणा ते बेलदरी ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०६ 

७४. | दिवठाणा ते उत्तरादा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 fee ay. ग्रामीण मार्ग-२०७ 

७५. । वळती ते गिरोला रस्ता. ०/०० ते ३/५०० ।३.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०८ 

७६. ।माळशीोंबा ते रायपूर रस्ता । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९/नियोजन-२ 


७७. । करणखेड ते गोंधनखेड ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१० 
रस्ता. 

७८. | अमडापूर ते टाकरखेड ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२११ 
SOM रस्ता. 

७९. ।मुंगसरी ते खंडाळा ०/०० ते ३/५०० ‘| 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१२ 
मकरध्वज रस्ता 

८०. | पेट महादेव पांधी ते बोरगाव | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१३ 
काकडे रस्ता 

८१. | चांधई ते शेलसुर रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१४ 

८२. ।मलगी फाटा ते कोलारा ०/०० ते ८/०० ।८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१५ 
शिव रस्ता. 

८३. ।बेराळाते मुरादपूर रस्ता. | 0/00 ते ३/०० । ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१६ 

८४. | सावखेड ते सावंगी गवळी  । ०/०० ते 4/00 | 4.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१७ 
शिव रस्ता. 

८५. । भालगाव ते बेराळा शिव ०/०० ते २/५०० । 2.40 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१८ 
रस्ता. 

८६. ।रा.म.मा. ५४८ सी.सी. ते ०/०० ते २/५०० ।२.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१९ 
एकलारा रस्ता. 

८७. ।मेराबु. ते असोला रस्ता.  ।०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२० 

८८. | सोमठाणा ते सवणा रस्ता. । ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२१ 

८९. | मकरध्वज खंडाळा ते ५४८ |। ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२२ 
सी.सी. ला जोडणारा रस्ता. 

९०. | UAT. २२८ ते प्रजिमा -३४ । ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२३ 
ला जोडणारा रस्ता. 

९१. | भोकर ते आनंदवाडी रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२४ 

९२. ।भोकर ते पाझरतलाव रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२५ 

९३. ।रा.मा.२२८ ते येवता रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२६ 

९४. ।रा.मा.२२८ ते भोकरवाडी । ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२७ 
येवता रस्ता. 

९५. रा.मा. ५४८ सी.सी. ते ०/०० ते २/५०० । २.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२८ 
ऐकलारा रस्ता. 

एकुण ३५३.३०० कि.मी 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 343.300 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२६७७.३६० + 343.300) म्हणजेच ३०३०.६६० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०६१५३२०१२८१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE : 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 
) 


६) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


